RNI No. MAHBIL /2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष 


१ , 


अंक २८ ] 


मंगळवार , एप्रिल २८ , २०१५ / वैशाख ८, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ६० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २८ एप्रिल २०१५ 

अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


क्रमांक व्हीपीएम . २०१५ / प्र.क्र . ६२/ पंरा.४ – भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ च्या खंड ( ग) व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 
( १९ ५ ९ चा तीन ) कलम ४ या संदर्भात काढण्यात आलेल्या पूर्वीच्या सर्व अधिसूचनांचे किंवा संलेखांचे अधिक्रमण करून तसेच याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि यासंदर्भात समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि ठाणे जिल्हापरिषदेची स्थायी समिती 
आणि ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील ग्रामपंचायत व ग्रामसभा गोरसई सावंदे यांच्याशी विचारविनिमय करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे 
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील गोरसई व सावंदे या सोबतच्या अनुसूचीतील स्तंभ (३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसुली गावांचा 
समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र हे ज्या दिनांकापासून स्वतंत्र गाव असेल आणि संविधानाच्या भाग ९ च्या प्रयोजनासाठी अनुसूचीतील स्तंभ ( २) 
मध्येविनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे गोरसई व सावंदे स्वतंत्र गाव या नावाने ओळखले जातील तो दिनांक म्हणून २८ एप्रिल २०१५ हा दिवस विनिर्दिष्ट करीत 
आहेत . 

अनुसूची 


गावाचे नाव 


अ.क्र . 
( १ ) 


महसुली गावांचा गट 

( ३ ) 


( २ ) 


१ 


गोरसई 
सावंदे 


गोरसई 
सावंदे 


२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


जी . डी . भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ६०-१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल २८, २०१५ / वैशाख ८ , शके १९ ३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 , dated the 28th April 2015 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. VPM . 2015 /CR -62 /PR.4 (22).— In exercise of the powers conferred by clause (g ) of article 
243 of the Constitution of India , read with section 4 of the Maharashtra Village Panchayats Act 
( III of 1959), and of all other powers enabling it in that behalf , and in supersession of all the 
previous notifications or instruments issued in this behalf and after consultation with the Standing 
Committee of the Zill Parishad, Thane , Group of Village Panchayat and the Gram Sabha Gorsai 
Sawande, in Bhiwandi Tahasil of Thane District, the Governor of Maharashtra hereby specifies 
the 28th day of the April 2015 to be the date from which each of the local area comprising the 
group of revenue villages of Gorsai and Sawande in Bhiwandi Tahasil , in Thane District , specified 
in column ( 3 ) of the Schedule appended hereto , shall be the distinct villages and shall be known 
by the name of the villages Gorsai and sawande, respectively , as specified in column ( 2) thereof, 
for the purposes of Part IX of the Constitution : 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of the Village 

( 2 ) 


Revenue Village 

( 3 ) 


1 


Gorsai 
Sawande 


Gorsai 
Sawande 


2 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. D. BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


